अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

अलिबाग पो.ठा. येथे गु.र.क्र. ५९/२०१८ अन्वये दाखल 
गुन्ह्यातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी अलिबाग आणि मा. सत्र न्यायालय, 
रायगड अलिबाग येथील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२३३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.९८/डी-१४, 
दि.०५.०४.२०२३. 

शासन निर्णय :- 

अलिबाग पो.ठा येथे गु.र.क्र. ५९/२०१८ अन्वये दाखल गुन्ह्यातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन 
प्रकरणात मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी अलिबाग आणि मा. सत्र न्यायालय, रायगड अलिबाग या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) प्रतिदिन सुनावणी फी - रू. ७०,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तर हजार फक्त) 
२) विचारविनिमय फी/ प्रतितास/)- रु.१५,०००/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) 
(कमाल मर्यादा रु.६०,०००/- प्रतिदिन) 
सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 


त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 

२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील 
त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.क्र. ४५७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ अन्वये प्राप्त 


शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


aa निर्णय क्रमांकः एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२३३/पोल-१० 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८०७१६२२२२०४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MURLIDHAR 
MADANRAO MUNDE ८ 


(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस अधीक्षक, रायगड-अलिबाग 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा),१/२ , मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
8) afer व लेखा कार्यालय, रायगड 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, रायगड 
) 
) 
) 
) 


ल 


६) अँड. अजय मिसर, २१७/१, मारुती चेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॅम्पस, नाऱशिक-४२२००२. 
७) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


